बाल न्याय (मुलांची काळजी व संरक्षण) 
अधिनियम, २०१५ अंतर्गत बालकांसाठी संस्था 
चालविणाऱ्या शासकीय व स्वयंसेवी संस्थांचे 
अनुदान वितरीत करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महिला व बाल विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक- बालगृ-२०२०/प्र.क्र.५०/का-०८ 
नविन प्रशासन भवन, तिसरा मजला, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक- ३० मार्च, २०२१. 


१. आयुक्त, महिला व बाल विकास आयुक्तालय, पुणे यांचे पत्र क्र.मबाविआ/बावि/बालगू/ 
का-५/२०२०-२१/८४८, दि.१६/०२/२०२१ 
२. आयुक्त, महिला व बाल विकास आयुक्तालय, पुणे यांचे पत्र क्र. मबाविआ/बावि/अनुगू/ 
का-५/२०२०-२१/६१६, दि.२३/०२/२०२१ 
३. आयुक्त, महिला व बाल विकास आयुक्तालय, पुणे यांचे पत्र क्र. मबाविआ/बावि/बालगू/ 
का-५/२०२०-२१/१७६६, दि.३०/०३/२०२१ 
४. शासन निर्णय क्र. बालगू-२०२०/प्र.क्र.५०/का-०८, दि.२३/०४/२०२० 
५. शासन निर्णय क्र. बालगृ-२०२०/प्र.क्र.४०/का-०८, दि.१४/१०/२०२० 
६. शासन निर्णय क्र. बालगृ-२०२०/प्र.क्र.४०/का-०८, दि.२६/०३/२०२१ 
शासन निर्णय - 
आयुक्‍त, महिला व बाल विकास आयुक्तालय, पुणे यांना सन २०२०-२१ या अर्थसंकल्पीय वर्षात 
संदर्भाधीन क्र.४ येथील दि.२३.४.२०२० रोजीच्या शासन निर्णयान्वये वितरीत केलेल्या तरतूदीतील शिल्लक 
अखर्चित तरतुदीमधून बाल न्याय (मुलांची काळजी व संरक्षण) अधिनियम, २०१५ अंतर्गत बालकांसाठी संस्था 
चालविणाऱ्या शासकीय व स्वयंसेवी संस्थांचे सन २०२०-२१ मधील Co टक्केच्या प्रमाणात रु.३३१.७९ लक्ष व 
सन २०१५-१६ व सन २०१६-१७ मधील प्रलंबित रु.११३.२० लक्ष असे एकुण रु.४४५.५९ लक्ष (अक्षरी रुपये चार 


कोटी पंचेचाळीस लक्ष एकोणसाठ फक्त) अनुदान अदा करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 

२. सदर अनुदान चालु आर्थिक वर्षामध्ये खर्च होईल याची आयुक्‍त, महिला व बाल विकास पुणे यांनी 
दक्षता घ्यावी व सदर शासन निर्णयान्वये वितरीत करण्यात आलेल्या निधीचे उपयोगिता प्रमाणपत्र विहीत 
नमून्यात शासनास तात्काळ सादर करावे. 

३. हा शासन निर्णय वित्त विभाग, अनौपचारिक संदर्भ क्र.७५/व्यय-६, दि.२१/०४/२०२० अन्वये त्या 


विभागाने दिलेल्या सहमतीस अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः बालगू-२०२०/प्र.क्र.५०/का-०८ 


४. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२१०३२६१८२७४९२०३० असा आहे. हा शासन निर्णय 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


igitally signed by RAVINDRA SITARAM JARANDE 
१ 


=I ‘Maharasht 
2.5.4.20=186d0f0fdd27c79b9b3(859a90ec537946c37d5876e64ce5 
25d082e58e494c85 ICod 


MANTRALAYA,MUMBA, 


ber=4d2dc3dbd5c0f35a66a84c93b4cead367c64cc2bc9d 
S ITA RAM JARAN D E 7391 e9a053988a2f81b64, ou=WOMEN AND CHILD DEVLOPMENT, 
=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, cn=RAVINDRA SITARAM 
JARANI 
Date: 2021.03.30 18:23:59 +05'30 


(र. सि. जरांडे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. मा.राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मुंबई 
२. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
३. मा.अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/ सदस्य, विधानसभा/ विधानपरिषद, विधानमंडळ, मुंबई 
४. मा.विरोधी पक्षनेता, विधानसभा/ विधानपरिषद, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
५. मा.मंत्री/ राज्यमंत्री, महिला व बाल विकास यांची खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
६. सचिव, महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
७. प्रधान सचिव (व्यय), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
८. आयुक्त, महिला व बाल विकास आयुक्तालय, पुणे 
९. महालेखापाल- महाराष्ट्र-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता ), मुंबई / नागपूर 
१०. महाळेखापाल- महाराष्ट्र-१/२ (लेखा परिक्षा ), मुंबई / नागपूर 
११. सर्व उपसचिव, सर्व अवर सचिव, महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१२. उपायुक्त (बाल विकास), महिला व बाल विकास आयुक्तालय, पुणे 
१३. कक्ष अधिकारी, वित्त विभाग (व्यय-६/ अर्थसंकल्प-७), मंत्रालय, मुंबई 
१४. कक्ष अधिकारी, नियोजन विभाग (का-१४७२), मंत्रालय, मुंबई 
१५. कक्ष अधिकारी (अर्थसंकल्प), महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांना सदर निधी 
बी.डी.एस. प्रणालीवर वितरीत करण्याच्या विनंतीसह अग्रेषित. 
१६. सर्व जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी. 
१७. सर्व कार्यासने, महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१८.निवड नस्ती, का-०८. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


